किशोर वयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव 
गांधी योजना (सबला) या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेसाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात 
अर्थसंकल्पीत केलेला निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. (केंद्र राज्य हिस्सा ६०: ४०) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८ /प्र.क्र.५ /का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०१८. 


वाचा :- (१) वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक -अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ UPI, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी येजना 
(सबल) ही केंद्रपुरस्कृत योजना आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिऱ्याचे प्रमाण ६०:४० असे ठरविण्यात आलेले आहे. 

किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबल) या केंद्रपुरस्कृत योजनेखालील 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) याखाळी खर्चासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र 
हिस्सा ६०% (लेखाशिर्ष २२३६-१८२९) रु.४७१.९६ लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा ४०% (लेखाशिर्ष २२३६-१८३८) 
रु.३१४.६४ लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाने माहे डिसेंबर, २०१८ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७०% 
इतकी तरतूद वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार किशोरवयीन मुलींच्या 
सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला) या योजनेकरीता सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूद 
केंद्र हिस्सा ६०% (लेखाशिर्ष २२३६ १८२९) रु.४७१.९६ लक्ष तरतूदीच्या ७०% रु.३३०.३७२ लक्ष व समरुप 
राज्य हिस्सा ४०% (लेखाशिर्ष २२३६-१८३८) रु.३१४.६४ लक्ष तरतुदीच्या ७०% असे एकूण रु.२२०.२४८ लक्ष 
असा एकूण रु.५५०.६२ लक्ष इतका निधी वितरीत व खर्च करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या योजनेकरीता सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूद केंद्र हिस्सा ६०% (लेखाशिर्ष २२३६- 
१८२९) रु.४७१.९६ लक्ष तरतूदीच्या ७०% रु.३३०.३७२ लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा ४०% (लेखाशिर्ष २२३६- 
१८३८) रु.३१४.६४ लक्ष तरतुदीच्या ७०% रु.२२०.२४८ लक्ष असा एकूण रु.५५०.६२ लक्ष (अक्षरी पाचशे पन्नास 
लक्ष IAS हजार फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८ /प्र.क्र.५ /का.५ 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूदिनुसार आयुक्‍त,एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना यांना वितरीत करावयाचा निधी 
२२३६-१८२९ (केंद्र) ६०% ३३०.३७२ 
२२३६-१८३८ (राज्य) ४०% २२०.२४८ 
एकुण रुपये ५५०.६२० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१११२०७५१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Guj 


Lalsing 1 णी ert tii 
Ramchandra Gujar : Spee erate 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन,पमुंबई 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) सचिव (महिला व बालविकास विभाग), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७ आयुक्त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
९) सर्व जिल्हाधिकारी. 


१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१२) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

१३) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ). 

१४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी या योजने खाळील 
आयुक्‍त एबाविसेयो यांना मंजूर केलेला निधी BDS वर वितरीत करावा. 

20) निवड नस्ती (कार्यासन-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


